सहाय्यक संचालक, गट-ब, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०१३ व दि.०१/०१/२०१४ या कालावधीची 
सुधारीत अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :- औसुवआ-०५१६/प्र.क्र.४१/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ जून, २०१८. 


संदर्भ : १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे समक्रमांकाचे परिपत्रक, दि. २३ फेब्रुवारी,२०१७. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन आदेशा क्र.औसुवआ-१०११/प्र.क्र.५८/ कामगार-१, 
दि.२३.४.२०१८. 


परिपत्रक 
संदर्भाधीन दि.२३ फेब्रुवारी, २०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये, सहाय्यक संचालक, गट-ब, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनाळय या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१/०१/२०१३ ते 
दि.०१/०१/२०१६ या कालावधीची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. श्री.वि.वि.ळोंढे, उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, यांनी, महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण येथे दाखल केलेल्या, मूळ अर्ज क्र.१६४/२०१६ या याचिकेच्या अनुषंगाने, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाचे शासन आदेश क्र.औसुवआ-१०११/प्र.क्र.५८/ कामगार-१, दि.२३.४.२०१८ अन्वये, 
सन २०११-१२ ची उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, या संवर्गाची निवडसूची सुधारीत करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार, कु.शा.सा.होंदुले आणि श्री.वि.वि.लोंढे यांना, दि.१४.५.२०१२, हा, नियमित 
पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला आहे. त्यानुसार, सहाय्यक संचालक, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०१३ व दि.०१.०१.२०१४ या कालावधीच्या सुधारीत अंतिम 
ज्येष्ठतासूच्यांमधून, PATA. Byes आणि श्री.वि.वि.लोंढे यांची नावे वगळणे आव्यक आहे. 

३. सबब, सहाय्यक संचालक, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, 
दि.०१.०१.२०१४ या कालावधीच्या सुधारीत 
श्री.वि.वि.लोंढे यांची नावे वगळण्यात येत आहेत. 


दि.०१.०१.२०१३ व 
अंतिम ज्येष्ठतासूच्यांमधून, कु.शा.सा.होंदुले आणि 


अ. | उप संचालकांचे | उप संचालक | सहाय्यक संचालक | सहाय्यक संचालक पदाच्या 
क्र. | नाव पदावरील ज्येष्ठता | पदाच्या ज्येष्ठता | ज्येष्ठता सूचीतील अ.क्र. 
दिनांक सूचीचा दिनांक 

(१) (२) (३) (४) (५) 

ke . | PALA. होंदुले १४.०५.२०१२ ०१.०१.२०१३ — -£_ | 
०१.०१.२०१४ ee aa 

2.  श्री.वि.वि. लोढे १४.०५.२०१२ ०१.०१.२०१३ २ 
०१.०१.२०१४ २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः औसुवआ-०५१६/प्र.क्र.४१/कामगार-१ 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे दाखल केलेल्या, मूळ अर्ज क्र.१६४/२०१६ या याचिकेच्या 
अनुषंगाने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन आदेश क्र.औसुवआ-१०११/प्र.क्र.५८/ कामगार-१, 
दि.२३.४.२०१८ अन्वये, सन २०११-१२ ची उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, या संवर्गाची 
निवडसूची सुधारीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कु.शा.सा.होंदुले आणि श्री.वि.वि.लोंढे यांना, 
दि.१४.५.२०१२, हा, नियमित पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आल्याने त्यांची नावे, सहाय्यक 
संचालकांच्या, दि.०१.०१.२०१३ व दि.०१.०१.२०१४ च्या ज्येष्ठतासूचीतून [स्तंभ क्र.(५) मध्ये दर्शविलेले 
अ.क्र.] वगळण्यात येत आहेत. 


४. सदर, सहाय्यक संचालक, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची, दि.०१.०१.२०१३ व दि.०१.०१.२०१४ 
या कालावधीची सुधारीत अंतिम ज्येष्ठताकी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे दाखल 
केलेल्या, मूळ अर्ज क्र.१६४/२०१६ वरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
५. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, यांनी, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणावी. 
६. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०५११४७१५३३१० असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Satish Bhartiya 

S a t | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda 1 3dc5782df4340706cba 

‘ e9c3aa79354a2cd32b, 

serialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f 1 693db677c69e158 

B h a rt | a 2ba24d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 
Date: 2018.06.05 11:46:19 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
३. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, ५ वा मजला, 
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व),मुंबई. 
प्रतः- 
१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती, (कामगार-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


